कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता / 
सहायक अभियंता श्रेणी-२ संवर्गातील 
अभियंत्यांची बदली. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक- बदली-२०१८/प्र.क्र.३४/२०१८/आ.(शा.अ.) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: 08 मे, २०१८. 

शासन Seat: 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५ मधील कलम ४ (४) आणि ४(५) मधील तरतुदींनुसार मुख्य अभियंता, नियोजन 
व जलविज्ञान, नाशिक अंतर्गत कार्यरत शाखा अभियंता यांना नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी (स्तंभ-५ नुसार) 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ विनंतीनुसार बदली करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अभियंत्याचे नाव | सध्या कार्यरत असलेले | प्रतिनियुक्तीने सध्या | विनंतीचे ठिकाण 
ठिकाण कार्यरत असलेले 
ठिकाण 
al 2 3 8 दु 
| श्रीमती दिपाली | मुख्य अभियंता नियोजन | मुख्य अभियंता नियोजन | मुख्य अभियंता 
किसन रुपनवर, | व जलविज्ञान,नाशिक ।व जलविज्ञान,नाशिक | नियोजन व 
सहा.अभि.श्रे-> | आधारसामग्री संकलन, | आधारसामग्री संकलन, | जलविज्ञान, नाशिक 
नियोजन व जलविज्ञान | नियोजन व जलविज्ञान | अंतर्गत जलविज्ञान 
मंडळ, नाशिक-४, मंडळ, नाशिक-४, । प्रकल्प "उपविभाग, 
जलविज्ञान प्रकल्प जलविज्ञान प्रकल्प उप | कोल्हापूर 
विभाग कळवा (ठाणे) विभाग, देवरुख, जि. 
जलविज्ञान प्रकल्प रत्नागिरी 
उपविभाग, फोंडाघाट 


२. आदेशात नमूद अभियंत्यांची ज्या कार्यालयात बदली करण्यात आली आहे, त्या कार्यालयाच्या संबंधित 
कार्यकारी संचालक/मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता व संचालक यांनी उपरोक्त आदेशातील स्तंभ-५ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित अभियंत्यांचे सविस्तर पदस्थापनेचे आदेश तात्काळ निर्गमित करावेत. 

३. आदेशात नमूद अभियंता ज्या कार्यालयात कार्यरत आहेत, त्या कार्यालयाच्या संबंधित कार्यकारी 
संचालक /मुख्य अभियंता/ अधीक्षक अभियंता व संचालक यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी बदली झालेल्या 
अभियंत्याचे सविस्तर पदस्थापनेचे आदेश निर्गमित झाल्यानंतरच बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी त्यांना 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.३४/२०१८/आ.(शा.अ)) 


त्वरित कार्यमुक्त करावे. सविस्तर पदस्थापनेचे आदेशा प्राप्त झाल्याशिवाय कार्यमुक्त केल्यास व रिक्‍त पदाअभावी 
आदेश कार्यान्वित करण्यास अडचणी उद्भवल्यास संबंधित अभियंत्याला सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर 
करावा लागतो. अशा प्रकरणी संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यास जबाबदार धरण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. 
४. संबंधित कार्यकारी संचालक /मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता व संचालक यांना कळविण्यात येते की, 
शासन स्तरावरील प्रस्तुत आदेश प्रथम कार्यान्वित करुन तद्नंतरच क्षेत्रीय स्तरावरील प्रदेश्ांतर्गत बदल्यांचे 
आदेश कार्यान्वित करावेत. शासनाने केलेल्या आदेझात क्षेत्रीय स्तरावर कोणतेही बदल करण्यात येऊ नयेत. 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी पद रिक्‍त नसेल अथवा अन्य कारणांमुळे बदली कार्यान्वित करण्यास प्रशासकीय अडचण 
उद्भवत असेल तर, अज्ञा बाबतीत शासनास तात्काळ अवगत करुन अहवाल सादर करावा. 
५. संबंधित कार्यकारी संचालक /मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता व संचालक यांना कळविण्यात येते की, 
त्यांनी वरीलप्रमाणे संबंधित कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/स.अ.श्रेणी-२ यांच्या बदलीची अंमलबजावणी 
करताना सदर बदलीच्या ठिकाणी कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर पदांपेक्षा जास्त कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सअश्रेणी-२ कार्यरत राहणार नाहीत, याची सर्वार्थाने दक्षता घ्यावी. 
६. वरीलप्रमाणेबदली करण्यात येत असलेल्या कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/सहाय्यक अभियंता श्रेणी- 
२ यांच्या कार्यमुकक्‍्ती आदेशासोबत त्यांचे गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र बदली 
करण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयाकडे तात्काळ पाठविण्यात यावे. 
७. सदरहू बदली ही विनंती बदली असल्याने उपरोक्‍त अभियंत्याला बदली विषयक प्रवासभत्ता व इतर 
अनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत. 
८. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५०९१२२१३९०२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


९७29500833755005399 


Arvind : 
त्य 48b587f77b90efdc8b9ff1 6d8e158, 
Vitthalrao ?१५१॥ ८५५५ रा म्या 


Vitthalrao Pagar 
Date: 2018.05.09 12:22:56 +05'30' 


(अरविंद वि. पगार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत -१) मा. मंत्री (जलसंपदा) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
२) मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे कार्यालय , मंत्रालय, मुंबई -३२. 
३) प्रधान सचिव (जसं) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
४) सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
५) मुख्य अभियंता ,मुख्य अभियंता नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक 
६) स.स. (प्रशा, जळसपंदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
७ आ. (शा.अ. कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


